महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२१/(९१/२०२१)/ लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२१ 


पहावे : १. शासन निर्णय क्र. FATS २०२०/ (343/2020)/ लपा, दिनांक ०६/१०/२०२० 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र. क्र.८/१६ / आ.पु.क., दिनांक १५/०२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. १ चे वित्त 
विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 
जलसंपदा 


विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेवून खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
विभागातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत खाळीलळ अटींच्या 
अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सविस्तर पदनिहाय विवरण सोबतच्या परिशिष्टांप्रमाणे आहेत. 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
Le | २ 3 3 4 
| अधीक्षक अभियंता, ८८ 7 नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा 
जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, खर्च लेखाशिर्ष ३४५१-सचिवालयीन- 
पुणे आर्थिक सेवा ०९० - सचिवालय (०१) 
जलसंपदा विभाग - आस्थापना (०१)(०३) ई 
गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
(कार्यक्रम) (3849 २७१९) 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS 202/( 9/2029) / लपा 


२ | अधीक्षक अभियंता, भीमा a ०६ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा 
कालवा मंडळ, सोलापूर या खर्च मागणी क्रमांक आय-५,लेखाशिर्ष 
कार्यालयांतर्गत कार्यकारी ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील 
अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग भांडवळी खर्च, ८० सर्वसाधारण, 
क्र.-१,सोलापूर १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमांना कर्जे, (०४) विविध पाटबंधारे 


अधिक्षक अभियंता कोल्हापूर ee मांडवी 
3 पाटबंधारे गंडळ कोल्हापूर ह २६ os विकास महामंडळांना भाग भांडवली 
आत्या यासात त ee अंशदान (वेतन), (०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा 
= खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग 


अंशदान (४७०१ आय १६२) " 

रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक 
आय-५, लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरीळ भांडवली खर्च,८० 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्जे, (02) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली BRE, (०२)(०१), महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९) 


(दक्षिण), कोल्हापूर व त्या 
अंतर्गत उपविभाग 


४ | अधीक्षक अभियंता उस्मानाबाद | २८ १ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा 
पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे, (०४) विविध पाटबंधारे 
विकास महामंडळांना भाग भाडवली 
अंशदान (वेतन) (०४) (०१), महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) ( ४७०१ आय १६२) 


५ | अधिक्षक अभियंता सांगली ८० a नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पाटबंधारे मंडळ, सांगली पदांचा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
अंतर्गत बांधकाम लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
कार्यप्रणालीतील लघु यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, 
पाटबंधारे विभाग,सांगली या १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
विभागातील विभागव 3 उपक्रमांना कर्जे, (ov) विविध पाटबंधारे 
उपविभाग विकास महामंडळांना भाग भाडवली 


अंशदान (वेतन) (०४) (०१), महाराष्ट्र कृष्णा 

खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली 

STATA (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२) " 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


पदांचा खर्च लेखाशिर्ष " मागणी क्रमांक 
आय-५, ४७०२,मोठे व मध्यम पाटबंधा- 
यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे, (००), (००)(०१) महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंडदान (ल.पा. (उर्वरीत 
महाराष्ट्रो(कार्यक्रम)(४७०२ ४७९४) 


१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त / व्यपगत झालेली नसतील. 
४) जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील 
घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरुन पदांना 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 


करण्यात यावा. 


या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांचा खर्च रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद लेखा शिर्षाखाळी टाकावा व उपलब्ध अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक - पदनि २०१६ /प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक १५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१५४३१६७८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्टे. 
प्रत :- 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:48:22 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS 202/( 9/2029) / लपा 


3. वित्त विभाग (व्यय - 92) / (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
५. मुख्य अभियंता (fan), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

६. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 

७. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे 

८. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 

९. अधिक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

१०. अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
११. अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 

१२. अर्थ-२ , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. लपा कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


परिशिष्ट- १ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ईं प्रशासन मंडळ, पुणे व त्याअंतर्गत ४ विभाग 

(शासन निर्णय क्र. FATS 2029/( 89 /२०२१)/लपा, दिनांक १५/०३/२०२१ चे सहपत्र) 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 
अ.क्र पदनाम एकूण अधीक्षक कार्यकारी कार्यकारी ्यकारी कार्यकारी एकूण 

मंजूर पदे । अभियंता,जलसंप | अभियंता,माहिती | अभियंता,प्रशासन यंता,बांधका | अभियंता,सिंच | कार्यरत नियत 

दा ई -प्रशासन व्यवस्थापन व  । संगणकीकरण मव्यवस्थापन | न व्यवस्थापन | अस्थायी पदे 
मंडळ,पुणे प्रशिक्षण विभाग,पुणे pH । संगणकीकरण 
विभाग,मुंबई विभाग,पुणे विभाग,पुणे 
q  । अधीक्षक अभियंता १ १ fo [0 [0 ot 
२ | कार्यकारी अभियंता 8 [0१ १ १ १ 8 
३ | सहा.अधीक्षक अभियंता १ १ fo oft 
४ | उपकार्य.अभियंता १ fo fs [० fo 
५ | स.अ.श्रे.१/उप अभियंता २० les षु षु षु 4 20 
६ | सहायक अभियंता श्रेणी? | २० fo TY 4 ५ षु २० 
७ । विभागीय लेखापाल १ fo fs [० [0१ 
अधीक्षक q fo fo fo fo fo o 
९ | लघु टंकलेखक २ १ एकया fo fo YR 
१० | अनुरेखक ३ [0 |[0_ 3 fo fo 
११ | भांडारपाल १ fo fo q fo fo q 
१२ | प्रथम लिपीक २ १ fo sd fo fo YR 
१३ | वरिष्ठ लिपिक ४ १ १ २ foo fo 8 
१४ | कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक] 92 २ ३ 9 ee |0__| १२ 
१५ | वाहनचालक 3 q q q (७. CE 
१६ | शिपाई १३ २ २ षु २ २ १३ 
एकूण ८९ १० १८ 38 93 93 ८८ 


*टिप- अधीक्षक पदाबाबत वर्गीकरणाचे स्वतंत्ररित्या आदेश काढण्यात येणार आहेत. 
Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:48:38 +05'30' 


(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


परिशिष्ट - २ 
कार्यालयाचे नाव- कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, सोलापूर व त्याअंतर्गत उपविभाग 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२१/(९१ /२०२१)/लपा, दि. १५/०३/२०२१ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत 
अ.क्र. पदनाम एकूण ।ळलपावि | ळपा अन्वेषण | ood (ग्रामीण| लपा उपविभाग| लपा उपविभाग | बोरी म.प्र. | एकूण 
मंजूर Ue) क्र.१, | उपविभाग, । कामे) उपविभाग क्र.१ पंढरपूर | अकलूज उपविभाग, । कार्यरत निय 
सोलापूर सोलापूर । अक्कलकोट सोलापूर । अस्थायी पदे 
२ ३ 8 ष्‌ & 9 ८ ९ | 0 
_१_ | कार्यकारीअभियंता |१  |१ je fe fof |0 || 
2 |उपकार्य अभियंता |१ fa fo fe Jo fo fe | 
३ ।उपविभागीयअभि. 4 Fae ?_ | | रि: 
४  ।स.अ.२/शा.अ./क.अ. २४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
4 प्रथम लिपीक a aed 10 10_| fo fo fo | (१ 
६. | विभागीयळेखापालळ || je jo fe fof 
७ । आरेखक fa fae fof ff 
सहा.आरेखक ॥ fo foi if ff 
९ | अनुरेखक 4 po ie | ie | fe | es ot foo 2 
। 90. स्था.अ.सहा. zo |०. 8 8 8 8 8 20 
(१. १ | भांडारपाल धि ae fe A ee= foo fo ie | 
१२ | वरिष्ठ लिपिक pq ० (१ | ae (१ Pa fr foo 4 
१३ | कनिष्ठ लिपिक १४ ४ २ २ २ २ fo 
१४ | लघुटंकलेखक |१ fa jo fo fo oo fo १ 
१५ | टंकलेखक ८ ८ Se | ee |, | en | nen 
१६ | सहा.भांडारपाल a | (१ fo fo foo ei ee | fe | 
१७ | संगणक ae | re foo Rees = 10 foo fer, ae 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


१८ । वाहनचालक ६ fafa ee ee Gn: 
१९ | नाईक fafa fo ff 
२० | शिपाई १५ (१ | (१ | २ poo 2 foo & 
२१ | चौकीदार ६ fafa ee ee ee 
एकूण १२४ | २२ १६ १८ १५ १८ (१११०० | 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:48:52 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


परिशिष्ट - ३ 


कार्यालयाचे नाव- कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, सोलापूर व त्याअंतर्गत उपविभाग 


(शासन निर्णय क्र. FATS २०२१/(९१/२०२१)/लपा, दि. १५/०३/२०२१ चे सहपत्र) 


रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत 


पदधारकाचे नाव पदनाम पदसंख्या = | सेवानिवृत्तीचा 

कार्यालय दिनांक 

दिनांक 
कार्यकारी | किरण त्र्यंबक शिदे चौकीदार  ढछ१ | 30/08/2028 
अभियंता, ।बाबूराव उध्दव कळढोणे मजूर | 9 | ३१/०५/२०२३ 
लघु पाटबंधारे| नारायण तुकाराम कुटे मजूर १ ३०/०४/२०२२ 
विभाग क्रं.१ | संजय तुकाराम मेटकरी मजूर PF 39/04/2023 
सोलापूर  ।धोंडीबा सिद्राम कांबळे मजूर | १ | ३१/०५/२०२५ 
अर्जुन तुकाराम लोंढे मजूर १ ३१/०५/२०२८ 
एकूण ०६ 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:49:07 +05'30' 


(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


कार्यालयाचे नाव- अधिक्षक अभियंता कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील कोल्हापूर 
पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), कोल्हापूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
परिशिष्ट - ४ 
(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक मुवाढ २०२१/(९१ /२०२१)/लपा, दिनांक १५/०३/२०२१ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत. 


अ.क्र | पदांचे नाव लघु पाटबंधारे बांधकाम | दुधगंगा डावा तीर कालवा | एकूण 
उपविभाग क्र. ३, आजरा | उप विभाग क्रं.४, PX 
मुख्यालय- कोल्हापूर 

| 9 | 2 3 8 4 
१ | कार्यकारी अभियंता 106 | 19 | | 0| 
२ | उपकार्यकारी अभियंता 106 | 19 | | 0| 
३ | उप विभागीय अभियंता 1१ | 1१ | २ 
४ | शाखा अभियंता ४ ४ ८ 
५ | स्था.अ.सहाय्यक ४ ४ ८ 
& आरेखक अ _. | a aa ho | 
७ । सहाय्यक आरेखक Ls PF | उक, 
८ | अनुरेखक Po P| २ 
९ | विभागीय लेखपाल/ अधि 109 | PF | | 8 | 
१० | प्रथम लिपीक 109 | 10 | | 8 | 
११ | भांडारपाल शा 10 | re 
१२ | सहा. भांडारपाल .__2_ 00 a Le 
१३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | i | २ 
१४ । कनिष्ठ लिपीक २ २ ४ 
१५ | टंकलेखक | आ... 1१ | २ 
१६ | लघूलेखक निम्नश्रेणी 109 | a ee 
१७ । संगणक PF | 10 | | 8 | 
१८ | वाहन चालक 1१ | 1१ | २ 
१९ । नाईक 10 | 109 | ms 
२० | शिपाई २ २ ४ 
२१ | चौकीदार 1१ | 1१ | २ 
एकूण १८ १८ ३६ 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:49:24 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


कार्यालयाचे नाव- अधिक्षक अभियंता कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील कोल्हापूर 
पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), कोल्हापूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
परिशिष्ट - ५ 
(शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग,क्रमांक FATS २०२१/(९१/२०२१)/लपा, दिनांक १५/०३/२०२१ चे सहपत्र) 
रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत. 


अ.क्र. | कार्यालय कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम पदसंख्या | सेवानिवृत्ती 
दिनांक 
या श्री.सुरेश तुकाराम काटाळे । कारकून ३१/०१/२०२२ 
दुधगंगा डावा 
ण कालवा उपविभाग a 


क्र. 8, PX (कोल्हापूर) 


दुधगंगा डावा श्री.राजकुमार बाबुराव जाधव | चौकीदार _ 39/03/2022 
2 कालवा उपविभाग 
क्र. ४,कूर (कोल्हापूर) 


एकूण २ 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:49:41 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता |ंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद 


परिशिष्ट - ६ 


(शासन निर्णय क्र. FATS २०२१/(९१/२०२१)/लपा, दि. १५/०३/२०२१ चे सहपत्र) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवणेब् 


अ.क्र पदाचे नाव एकूण मंजूर पदे 
foe) 2 3 
a अधीक्षक अभियंता 1१ 
२ | सहायक अधीक्षक अभियंता शिका 
३ ।क.अ./स.अ.श्रे.२/शा.अ. ३ 
४ | सहायक आरेखक/किवा आरेखक 1१ 
५ | अनुरेखक a 
६ | अधीक्षक १ 
७ । प्रथम लिपिक राका 
८ ।वरिष्ठ लिपिक ४ 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
| qo | उच्चश्रेणी लघुलेखक/लघुश्रेणी लघुलेखक १ 
११ | टंकलेखक ३ 
१२ | संगणक १ 
१३ | वाहनचालक १ 
१४ | नाईक a ae 
१५ | शिपाई ३ 
१६ | चौकीदार १ 
एकूण Q¢ 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:49:56 +05'30' 


(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(९१/२०२१ / लपा 


कार्यालयाचे नाव - अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ,सांगली अंतर्गत बांधकाम कार्यप्रणालीतील 
लघु पाटबंधारे विभाग,सांगळी व ३ उपविभाग 


परिशिष्ट - ७ 
(शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/(९१/२०२१)/लपा, दिनांक १५/ ०३/ २०२० चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू 
ठेवणेबाबत 
अ.क्र. पदनाम oats. | ळ.पा.उप वि. ल.पा.बांध | ल.पा.बांध | एकूण 
सांगळी ।१,विटा उप वि.,जत | उप वि., 
आटपाडी 
Ss २ 3 8 4 & 9 
pa कार्यकारी अभियंता कशा fo fo Fo | Oe 
2 | उपकार्य.अभियंता q a: a | | oo | ae 
३ | उप विभागीय अभि. | 8 | P| Fa | Fa | 3 
४ | स.अ.२/शा.अ./क.अ ४ २ ४ ४ १४ 
५ | प्रथम लिपीक १ ॥. eet po po | शिळ त 
६ | विभागीय लेखापाल शिका Le po | 0_| शिया 
आरेखक कशा po po Fo | 9 | 
सहा.आरेखक १ fo | Fo | Pe 
९ । अनुरेखक | 0_| | 0_| 1१ Fa | Q 
co o स्था.अ.सहा. | ४ ४ ४ १२ 
११ | भांडारपाल १ fo po | oo | P| 
१२ | वरिष्ठ लिपिक षु | | Las शिड्या ७ 
१३ | कनिष्ठ लिपिक ४ fF Q 2 ९ 
१४ | लघु टंकलेखक qf oe | ef of 9१_| 
१५ | टंकलेखक ३ a q P| द 
१६ | सहा.भांडारपाल कशा po po | 0 | P| 
१७ | संगणक १ 1 | i ed | oo | 9 | 
१८ | वाहनचालक 1१_| i | a ie | ४ 
१९ | नाईक कशा | 0_| po | io | Pa 
२० | शिपाई gy] 0_| २ २ 8 
२१ | चौकीदार १ po q al 3 
एकूण ३४ | do _| ० १८ १८ ८० 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.03.15 15:50:12 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


